शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४१९/प्र.क्र.४७/१९/तांशि- ७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०४ मे, २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०१९/२१४, दि.०८/०५/२०१९ व पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/७५, दि.०५/११/२०२०. 


शासन seat: 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधीळ, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विभाग प्रमुख यांची 
दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथीळ पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नावव । नियुक्ती आदेश & । रुजू झाल्याचा | परिविक्षा । परिविक्षा सेवा पुढे सुरु 
क्र. | पदनाम दिनांक दिनांक कालावधी- | कालावधी ठेवण्याचा 
तील रजेचा | पूर्ण केल्याचा | दिनांक 
कालावधी | दिनांक 


व्यि २ ३ 1. ४ | षु ६ po | 

q | श्री.राजीव रेणुकादास शा.नि.क्र. २६/०८/२०१६ | १८ दिवस | १२/०९/२०१८ | १३/०९/२०१८ 
वाकोडकर ससेनि-३२१५/प्र.क्र. (4.4) (44) (म.पू) 
विभागप्रमुख, ३७०/ १५/तांशि-७, 
अणुविद्युत दि.०१/०८/२०१६ 
अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
गोंदिया 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त विभाग प्रमुखाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

०४. सदर झासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ 
फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ 


आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४१९/प्र.क्र.४७/१९/तांशि-७ 


०५. सदर शासन Sal महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०४१६०५५०७३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SAMEER LAXMAN जक 
DHERE गव 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


3२१९01६00१ 
35013, 


28a018421¢354bddc5, 


1125C3715ASDB34 1B5827C5743C728BC85F 04BB71FFEF 
DHERE 
30" 


Wa: 
संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 
संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,गोंदिया, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


०८ “७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


